सन २०२३-२४ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहु 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.९५/२३/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: १७ मे, २०२३. 

वाचा: = 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१८/अर्थसं/ईबीसी/खप्रमा/२०२३-२४/१३४, दि.०२/०५/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ मध्ये “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” या 
योजनेसाठी अर्थसंकल्पित झालेल्या रु.९६०.०० कोटी इतक्या निधीपैकी रु.४८०.५० कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.०२/०५/२०२३ च्या पत्रान्वये सादर 
केला आहे. त्यास अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” या योजनेंतर्गत तंत्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्त्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरीता प्रवेश घेतळेल्या व पात्र ठरलेल्या 
लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्याकरीता “३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने” या उद्दिष्टासाठी 
चालू वर्षी मंजूर झालेल्या निधीपैकी रु.१९१,८०,००,०००/- व “१३, कार्यालयीन खर्च” या उद्दिष्टासाठी 
रु.२०,००,०००/- असा एकूण रु.१९२,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकशे ब्यान्नव कोटी फक्त) इतका निधी 
संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांना “खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून” आहरित व वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच आहरित व वितरीत करावयाच्या उद्दिष्टनिहाय निधीचा तपशिल 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


अ. उद्दिष्टे सन २०२३-२४ करीता | बौीम्स प्रणालीवर । वितरीत करावयाचा 
क्र. अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध निधी निधी 
Ha 38, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने | 48,00,00,000/-| १९१,८०,००,०००/-| १९१,८०,००,०००/- 
२ | १३, कार्यालयीन खर्च १,००,००,०००/- २०,००,०००/- २०,००,०००/- 
एकूण | ९६०,००,००,०००/-। 982,00,00,000/- | १९२,००,००,०००/- 
अटी:- 


१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१५/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दि.१३ ऑक्टोबर, 
२०१६, क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५५९/तांशि-४, दि.१५ एप्रिळ, २०१७ व क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/ 
तांशि-४, दि.७ ऑक्टोबर, २०१७ तसेच या संदर्भातील इतर आदेशामध्ये नमूद अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.९५/२३/तांशि-३ 


२) केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेतील पात्र प्रवेशित विद्यार्थ्यांनाच शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात यावा. 
ही रक्‍कम पात्र विद्यार्थ्याच्या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून बँक खात्यात थेट जमा होईल या दृष्टिने 
कार्यवाही करावी. तथापि, न्यायालयीन निर्णयानुसार योग्य ती कार्यवाही करता येईल 

३) चूकीची अथवा खोटी माहिती भरुन झासनाकडून शिक्षण शुल्क प्राप्त करुन घेतले असल्याचे 
निदर्शनास आले असल्यास, stall रक्‍कम वसूल करुन ती शासनाकडे जमा करण्यात यावी. तसेच 
यामध्ये संस्था दोषी आढळल्यास सदर संस्थेच्या अभ्यासक्रमाची मान्यता काढून घेण्यासाठी अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करणे/फसवणूकीचा गुन्हा 
दाखल करणे या व अशा स्वरुपाची कडक कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सदरहू निधी शिष्यवृत्तीसाठी तात्काळ वाटप करावा व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


३. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३-तंत्रशिक्षण 
तंत्रशिक्षण- १०७, शिष्यवृत्ती (00), (००)(०६) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 
कार्यक्रम) २२०३ ०७४८" या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व चालू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये पात्र ठरलेल्या 
ज्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्‍कम प्रलंबित आहे, अश्या विद्यार्थ्याची प्रलंबित रक्‍कम या आदेशान्वये 
वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदरहू रु.१९१.८० कोटी इतक्या 
रकमेतून प्रलंबित रक्‍कम वितरीत केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास, तो शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या 
लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीकरीता खर्च करण्यात यावा. 


ष्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२/०४/२०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक २०२३०५१७११४३४८४८०८ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MANALI MILIND 1106 क्या 


4.20=e4e402a7e34267 297 1 6afaf506c8F4a9d 1528c744234b2: 
1302837 eaee0ebdd, Cod hi 


SAMANT : A 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सह संचालक. (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.९५/२३/तांशि-३ 


५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

७) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव, साशि-१/तांशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


